महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, २०१९ 
मधील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट- 
अया पदावर सविस्तर नियुक्‍ती. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकःजीएबी-२०२३/प्र.क्र.२२५/सेवा-२ --- (9) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: २६ /१२/२०२३ 


वाचा - 
१. शासन आदेशा क्रमांकः क्र.जीएबी-२०२२/प्र.क्र.१२८/सेवा-२, दिनांक ०१/१२/२०२० 


शासन आदेठा- 

उपरोक्‍त शासन आदेशान्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या अभियंत्यांना या विभागात 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेतील सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ या पदावर दोन वर्षाच्या 
परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात आली असून, प्रथम वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. सदरहू 
उमेदवारांनी प्रथम वर्षाचे प्रशिक्षण पूर्ण केळे आहे. सबब, सदर उमेदवारांचे प्रथम वर्षाचे प्रशिक्षण 
संपुष्टात आणून त्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी सविस्तर नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
सदर नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील. 


अ. | सहायक कार्यकारी अभियंता | वाटप करण्यात आलेला नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र. | यांचे नांव व जात प्रवर्ग महसुली संवर्ग 
- , _ | श्री. स्वप्निल सुनिल पाटील, पुणे सहायक कार्यकारी अभियंता, 
खुला सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, 
इस्लामपूर, जि.सांगळी या Rad 
पदावर. 
२. | श्री. धीरजकुमार सुर्यकांत कोकण-१ सहायक कार्यकारी अभियंता, 
पिसाळ, खुला सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, 
कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग या रिक्‍त 
पदावर. 


अ.क्र. | सहायक कार्यकारी | वाटप करण्यात आलेला नियुक्तीचे ठिकाण 
अभियंता यांचे नांव व महसुली संवर्ग 
जात प्रवर्ग 
३. श्री. शुभम सुनिल नागपूर सहायक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
अडेटवार, वि.मा.प्र. बांधकाम उप विभाग, गडचांदूर, जि.चंद्रपूर या 
रिक्‍त पदावर. 
४. | at. प्रदीपकुमार जनार्दन  छ. संभाजीनगर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
डोईफोडे, भ.ज. (ड) (चक्रा-१) विभाग, छ. संभाजीनगर कार्यालयातील उप 
अभियंता या रिक्‍त पदावर. 
५. | tl. अमोल सुभाष ठोसे, कोकण-२ सहायक कार्यकारी अभियंता तथा कार्यासन्‌ 
अ.जा. (चक्रा-२) अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई येथील रिक्‍त पदावर. 


२. उपरोक्त अधिका-यांचे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथील प्रशिक्षण दिनांक 
39/92/2023 (म. नं.) रोजी संपुष्टात आणण्यात येऊन या आदेशान्वये सदर अधिका-यांना वरीलप्रमाणे 
नियुक्तीचे आदेश देण्यात येत आहेत. सदर अधिका-यांना दिनांक ३१/१२/२०२३ (म.नं) रोजीपासून 
पदग्रहण अवधी कालावधी अनुज्ञेय राहील. 
३. उपरोक्त अभियंत्यांना संदर्भाधीन दि.०१/१२/२०२२ रोजीच्या शासन आदेशातील सर्व अटी व शार्ती 
लागू राहतील. 
४. प्रादेशिक विभागांतर्गत नियुक्‍ती दिलेल्या संबंधित अभियंत्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयामार्फत शासनास सादर 
करावा. तसेच, या आदेशाचे पाळन न करणारे अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 
५. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना कळविण्यात येते की, सदर 
आदेशान्वये आपल्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती fede अभियंते तात्काळ हजर न 
झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत. जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२६१२२०२००६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DATTATRAY 1) 


2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78Fff0592 1827 123426ec3977a7476 


478ce183be979d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

VA S A N T R A O K H A R K E serialINumber=6BAEF55AD6F77A3A40CCCC3E9DDOF50E344AB83A75 
4542299875CF07868ED88B, cn=DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 
Date: 2023.12.26 14:43:30 +05'30' 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 
२. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 


३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

४. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 

५. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा/मुंबई 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८. संबंधित सर्व सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांना, अधीक्षक अभियंता तथा सह संचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्यामार्फत 

९. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यासन सेवा-१, सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय, 
मुंबई 

१५.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


